नाशिक जिल्हयातील सुरगाणा 
तालुक्यातील विद्युतीकरण न झालेल्या 
वस्त्यांचे विद्युतीकरण करण्याकरीता 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.४८ /ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जून, २०२४ 


संदर्भ : अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्या. यांचे पत्र 
क्र.मु.अ.(वितरण) भां.का./०४६९६ दि.१२.०२.२०२४ 


प्रस्तावना: 


नाशिक जिल्हयातील सुरगाणा तालुक्‍यातील नव्याने वसलेल्या वस्त्यांचे व घरकुलांचे 
पारंपारीक पध्दतीने विद्युतीकरण करण्याकरीता सतत मागणी करण्यात येत आहे. या वस्त्यांचे 
पारंपारीक पध्दतीने विद्युतीकरण करुन त्यांना योग्य दाबाने व अखंडीत विद्युत पुरवठा 
करण्याकरीता पायाभूत सुविधांची आवश्‍यकता आहे. 

नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात नव्याने वसलेल्या ५६ वस्त्यांचे व घरकुलांचे 
विद्युतीकरण करण्याकरिता अस्तित्वात असलेल्या लघुदाब व उच्च्दाब वितरण जाळयांचा विस्तार 
करणे तसेच अतिरिक्त वितरण रोहित्र उभारण्याची आवश्‍यकता आहे. याकरिता रु.१३००.३८ लाख 
इतक्या रकमेचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी करुन महावितरण कंपनीने सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
१. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील नव्याने वसलेल्या ५६ वस्त्यांचे व 


घरकुलांचे विद्युतीकरण पारंपारिक पध्दतीने करण्याकरीता रु.१३००.३८ लाख इतक्या 
खर्चाच्या कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या योजनेसाठी होणारा खर्च मंजूर व अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीनुसार पुढील 

लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक टी - ५ 

२८०१, वीज 

८०, सर्वसाधारण, ७९६, जनजाती क्षेत्र योजना 

(०२) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 

(०१) (०३) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण (२८०१ ५०८९) 

कंपनी मर्यादित यांना अनुदान 

(राज्यस्तरीय योजना) (कार्यक्रम) 

३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४ /प्र.क्र.४८ /ऊर्जा-५ 


३. सदर योजनाराबविताना ऊर्जा विभागांतर्गत संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाने आदिवासी विकास 
विभागाचे संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेशी समन्वय 
साधावा. तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी योग्य रितीने होईल तसेच अपेक्षित ध्येय प्राप्त होईल याची 
संपूर्ण जबाबदारी महावितरण कंपनीने पार पाडावी. 
४. हा शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा संदर्भ क्र. सचिव 
आविवि-२०२४/३५५ दि. १३.०३.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा संदर्भ क्र. 
अ.मु.स.वित्त/सं.क्र. १०० दि. १८.०४.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
द. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०६०५१७०७२०२८१० असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 

N A RAYA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6 105200693c60a32b755f7e67f729 


S H RI KR | 5 H N A 65b8dd57adaa570981f1, postalCode=400032, 
t=Maharashtra, 


s 
serialNumber=AE7FAEABAF4571C2748E4DD5FFD2CD108DE 


0E130859970F4D7DOEE40046B3E9E, cn=NARAYAN 
KA RA D ) SHRIKRISHNA KARAD 


Date: 2024.06.05 17:21:00 +05'30' 


(ना. श्री. कराड) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव ल 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा) यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव. 

५. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३ 
७. सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 


८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


९. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. प्रधान सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. सचिव (आदिवासी विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 

१५. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, प्रकाऱगड, बांद्रा 
(पूवी, मुंबई. 

१६. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४ /प्र.क्र.४८ /ऊर्जा-५ 


१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१९. कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक 

२०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२१. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२२. कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२३.कार्यासन अधिकारी, (अर्थसंकल्प/व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२४. . कक्ष अधिकारी (का-३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२५. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२६. निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


ae 


२७. ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


